शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर 
कब्जेहक्काच्या किंमतीवर आकारावयाचा व्याजाचा दर 
तसेच भाडेपट्ट्याने द्यावयाच्या जमिनीच्या वार्षिक 
भाडेपट्ट्याचा दर घोषित करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- पीएलआर-२०१६/प्र.क्र.२६/ज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. एलएनडी १०९२/प्र.क्र.८४/ज-१, दिनांक ३०.६.१९९२ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. जमीन १०९७/२२१४/प्र.क्र.९३/ज-१, दिनांक ८.७७.१९९९ 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता - १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) 
नियम- १९७१ मधील तरतूदीनुसार शासकिय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर, कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयने 
दिलेल्या जमिनी संदर्भात आकाण्यात येणाऱ्या दरामध्ये दिनांक ८.९.१९९९ च्या शासन निर्णयान्वये, या दराबाबत 
शासनाकडून पुनर्विचार करुन व्याजाच्या व भूईभाड्याच्या उक्त दरामध्ये सुधारणा करुन संदर्भाधीन शासन निर्णय 
दि. ८.०७.१९९९ अन्वये सुधारित आदेशा देऊन, त्यानुसार पुढील तरतुद करण्यात आली:- 

"आयाळ AAT ABO SIMD AAA HTT किंमतीवर तथा GRAD AT F HTT PTT 
यातील थकीत रकयेक्र आकारावयाच्या व्याजाचा दर आणि शुईथाड्याने दिलेल्या झायकीय जागिनीच्या 
वार्षिक धुईथाड्याचा दर शारतीय स्टेट बॅकेच्या “MEH GENT रेट” इतका असावा. हा दर दरवर्षी दि. ०१ 
जानेवारीच्या anda स्टेट बॅकेच्या "प्राईम AST रेट” च्या दराइतका असावा आणि तो त्या संपुर्ण 
वर्षाकरिता कायय असावा. ” 


उक्त तरतुदीच्या अनुषंगाने भारतीय स्टेट बँकेचा त्या-त्या वर्षी ०१ जानेवारी रोजी असलेला PLR. 
(Prime Lending Rate) घोषित करुन क्षेत्रीय यंत्रणांना कळविण्यात येतो. परंतु आता भारतीय रिझर्व बँकेच्या 
सुधारीत निर्देशानुसार P.L.R. ऐवजी M.C.L.R. (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) ही संज्ञा 
(term) वापरण्यात येत आहे. त्यानुसार दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीचा भारतीय स्टेट बँकेचा संपूर्ण 
वर्षासाठीचा M.C.LR. दर ७% निश्चित केला आहे. त्यामुळे आगाऊ ताबा दिलेल्या शासकिय जमिनीच्या 
अंतिम किंमतीवर तथा तात्पुरती किंमत व अंतिम किंमत यातीळ थकीत रकमेवर आकारावयाच्या व्याजाचा 
दर आणि भूईभाड्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या वार्षिक भूईभाड्याचा दर सन २०२१ या संपूर्ण 
वर्षासाठी घोषीत करुन तो क्षेत्रीय कार्यालयांना कळविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 

शासकिय जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यानंतर, san जमिनींच्या कब्जेहक्‍काच्या रकमेवर, त्या 
जमिनीचा आगाऊ ताबा दिल्यापासून ते अंतिम कब्जेहक्‍्काची किंमत निश्चित करुन तिचा भरणा करण्याच्या 
दिनांकापर्यंत आकारावयाचा व्याजाचा दर तसेच, भाडेपट्टयाने देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनीबाबत 
भूईभाडयासाठी आकारण्यात येणारा दर सन २०२१ या संपूर्ण वर्षासाठी ७% असा आकारण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पीएलआर-२०१६/प्र.क्र.२६/ज-१, दिनांक:- २७ एप्रिल, २०२१. 


सदर शासन परिपत्रक वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५५/२०२१/५४२/व्यय-९ 


दिनांक 24.09.2029 अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसुरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन परिपत्रक » महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in ) या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०४२७१२०७३२२८१९ असा आहे. 


प्रत :- 


०८ Av AD -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAMESH SHIVAJI CHAVAN 
IN, st=Maharashtr. 


9) 
DN: ०4 =I htra, 
2.5.4. ‘ada4e8fal 1566f3b9c9f7b5fa123945d54f8e3d5b09d05b 
=400032, 


edfa09b97ee45cad, postalCode=40' 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=eb458b05e05ee27f435bd399537405d44e1c88021¢ 
C H AVA N {038b060ac10b9d8fb8787, ou=REVENUE, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, cn=RAMESH SHIVAJI CHAVAN 

Date: 2021.04.27 15:31:39 +05'30' 


(RAST चव्हाण) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहाय्यक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

. जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


७. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य (१ मुंबई. 


र्‌, 
Go 


१२ 


q षु 


ae 


महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र राज्य (2) नागपूर. 


_ सर्व जिल्हाधिकारी / अपर जिल्हाधिकारी. 
११. 


वित्त विभाग, व्यय-९, मंत्रालय, मुंबई. 


.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 
१३. 
१४. 


सर्व सहसचिव / उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
ज” समुहातील सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-०५. 


. कक्ष अधिकारी (ल-१), संगणक शाखा, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०५. 
१६. 


निवडनस्ती कार्यासन ज-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


